ie 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५ वा मजला 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh@gov.in 
क्रमांक : कअनि-११२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-२(१४ब) दिनांक:- २६ मार्च, २०२४ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


विषय:-झासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील “नियंत्रक” हे पद 
प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकारी यांच्याकडून 
इच्छुकता मागविण्याबाबत 
संदर्भ: १) सा.प्र.वि.शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का-१२,दि.१७.१२.२०१६ 
2) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५११०/का-१२, दि.१६.०२.२०१८ 
३) सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि.३१.०८.२०१७ 
महोदय/महोदया, 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित 
करण्यात आले असून, संदर्भाधिन w.2 येथील दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक ३१.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन 
संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. 


२. उक्त शासन निर्णयास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय 
परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील “नियंत्रक” [सातवा वेतन आयोग वेतनस्तर (एस-२०: 
५६१००-१७७५००)] हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील सातवा 
वेतन आयोग वेतनस्तर (एस-२०: ५६१००-१७७५००) या वेतनश्रेणीत वेतन घेत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्त नमूद पद मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील सातवा वेतन आयोग वेतनस्तर (एस- 
२०:५६१००-१७७५००) या वेतनश्रेणीत वेतन घेत असलेल्या अधिकार्‍्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याकरिता सदर जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत असल्याने, या जाहिरातीस अनुसरुन क्षेत्रिय 
कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सदर पदांकरिता या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत व असे अर्ज सादर 
करण्यात आल्यास ते विचारात घेतले जाणार नाहीत, तसेच त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर 
कळविण्यात येणार नाही. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-२(१४ब) 


४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ 
(अ) ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पुर्ण होऊन त्यानंतर त्यांचा किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, अशा 
अधिकाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करण्यात येऊ नये. 


५. उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष 
अधिकाऱ्यांनी परस्पर या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागामार्फत अर्ज सादर 
करावेत. परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस 
काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 


६. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने 
इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील माहिती व मागील पाच 
वर्षाच्या परिपूर्ण गोपनीय अहवालांच्या छायांकित प्रतीसह या कार्यासनाकडे दिनांक १६.०४.२०२४ पर्यंत 
पोहोचतील अशा रीतीने पाठवावा. (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) 


७. एकदा निवड झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांस त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या 
विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कक्ष अधिकारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया 
दिनांक १६.०४.२०२४ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 


८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सदरचे पत्र त्यांच्या विभागातील सर्व कक्ष अधिकाऱ्यांच्या 
निदर्ानास आणावे. 


सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२६१५०१४१३८०७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


आपला, 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=0c6f092192cae76ac289eef2587c5f28373c6e445e4552€27 
b340b424d48717c, postalCode=400032, st=Maharasht 


JA H AV serialNt ib -F960CA130E1 B6E0A979CBB41C7516CA46961184AD 
D 1E4ECE1A118390C02E6745E, VIVEK RAMAKANT JADHAV 
Date: 2024.03.26 15:11:52 +05'30' 
(वि. र. जाधव) 
अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
कक्ष री, iy] 


प्रत, 
१) कक्ष अधिकारी (का.३१/राज्ी-३), सामान्य प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) निवड नस्ती/प्रशञा-२(१४ब) 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-२(१४ब) 


मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या 
कार्यालयातील “नियंत्रक” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत 


प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे विहीत प्रपत्र 
१) | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 
२ | सध्या वेतन घेत असलेली वेतनश्रेणी 
३) | जन्मदिनांक 
8) | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 
५) | कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा दिनांक 
६) | सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
[पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६)] 
७ | शौक्षणिक अहंता 
८) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
९) । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 
qo) ।मत्ताव दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०२३ रोजीचे) 
११) | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 
१२) | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली | प्रतिनियुक्‍तीचा 
असल्यास तपशील (कालावधी, पद व ठिकाण) एकूण कालावधी 
दिनांकापासून ते। पद प्रतिनियुक्‍्तीचे । || ------- ay 
दिनांकापर्यंत ठिकाण (कार्यालय) 
१३) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित 
आहे काय? 
१४) | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षे 
पूर्ण झाली आहेत का? 
१५) | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा 
कसे? 


(आस्थापना अधिकाऱ्याचे नांव, पदनाम व स्वाक्षरी) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


